औरंगाबाद येथील २०० खाटांच्या नवनिर्मित जिल्हा 
रुग्णालयाकरीतागट-अते गट-ड संवर्गातील २७९ 
पदांच्या सुधारित पदनिर्मितीस मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१४/ प्र.क्र.२९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख:-२३ फेब्रुवारी, २०१८. 


| 
‘al 
— 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: जिरुप-२००४/ प्र.क्र.२४/ आरोग्य-३, 
दि.२६.०५.२००४. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: मविका-२००८/प्र.क्र.२४१/०८/ आरोग्य-४, 
दि.० २.०२.२००९. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१४/प्र.क्र.२९/आरोग्य-४, 
दि.०३.०५.२०१६. 

४ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१४/प्र.क्र.२९/ आरोग्य-४, 
दि.२९.१२.२०१६. 


शासन शुध्दीपत्रक 

उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक ४ येथील दि.२९.१२.२०१६ चा शासन निर्णय व त्यासोबतचे परिशिष्ट या 
मधील खालील “स्तंभ-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मजकूरा ऐवजी, त्यासमोरील “स्तंभ-ब” मध्ये नमूद करण्यात 
आलेल्या मजकूरा प्रमाणे कृपया वाचावा :- 


.२९.१२.२०१६ च्या शासन च ब २०० खाटांच्या नव 
“औरंगाबाद येथील २०० खाटांच्या नवनिर्मित जिल्हा | जिल्हा रुग्णालयाकरीता गट-अ ते गट-ड 
रुग्णालयाकरीता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील २७८ | संवर्गातील २७९ पदांच्या सुधारित पदनिर्मितीस 


ढ्ढ २ (9 ९ प 
निर्माण करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून या | अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे” 

शासनाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४ ]रंगाबाद ये २०० खाटाच्या 
दि.२९.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या | रुग्णालयाकरीता निर्माण केलेली २७९ पदे” 
परिशिष्टामधीळ १ ली ओळ “औरंगाबाद येथील २०० 

खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाकरीता निर्माण केलेली 

२७८ पदे” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१४/ प्र.क्र.२९/ आरोग्य-४ 


2. 


परिशिष्टामधीळ पृ.४ व ५ येथील "महाराष्ट्र वैद्यकोय 
व आरोग्य सेवा, वर्ग-१ आणि रुग्णालयातील विशेष 
कक्षामधीलळ १)रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, २ 
मनोविकृती प्रशिक्षण केंद्र, ३) अतिदक्षता विभाग, ४) 
शुश्रुषा कक्ष, ५) ST केअर युनिट, ६) सी.टी.स्कॅन 
विभाग, तसेच, सामान्य राज्य सेवा, वर्ग-२, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वर्ग-२ आणि प्रशासन विभाग 
या खालील स्तंभ-२ मध्ये “रुग्णालयाकरिता 
भरावयाची एकूण पदे” या समोरील स्तंभ-५ मध्ये 
“yy 


आणि “प्रशासन विभाग” या खालील स्तंभ-२ मधील 
“एकूण वर्ग-३ व वर्ग-४ ची पदे” च्या समोरील स्तंभ-५ 
मधील (23 १ षु ०” 


“रुग्णालयाकरीता भरावयाची एकूण पदे” या 
समोरील स्तंभ-५ मध्ये “४५” 


-3 व 
स्तंभ-५ मध्ये “१५१” 


शासन स्तभ-२ मधील 


“विशेष कक्ष एकूण” च्या समोरील स्तंभ-५ मध्ये 
1 १ fe) १ 99 


स्तभ-२ मधील गट-अ 
गट-ड संवर्गातील एकूण पदे च्या समोरील स्तंभ-५ 
मधील “२७८” 


समोरील स्तंभ-५ मध्ये “२७९” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०२१६१३३०४६८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradip M 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28 


¢94703436c07cda664672d20607766d 
a a V Ee ९८59063456, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2018.02.23 16:56:20 +05'30' 
UW. Al. बलकवडे 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई /नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१४/ प्र.क्र.२९/ आरोग्य-४ 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई, 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे, 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर, 

जिल्हा acd चिकित्सक, कोल्हापूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद इचलकरंजी, कोल्हापूर, 

वित्त विभाग (व्यय-१३/ विनियम/वि.सु.-१, आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई, 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

नगर विकास विभाग (नवि-१९), मंत्रालय, मुंबई, 

सह सचिव/ उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ३ पैकी ३ 


